मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक 
विवरणे सादर करणे 
मुदतवाढ देण्यासंबंधी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक- वऱशिअ- ११२०/प्र.क्र. २७/११ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -९ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक:वशिअ- १२१४/प्र.क्र.२६/११, 
दिनांक २ जून, २०१४ 
(२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:वशिअ- १२१४/प्र.क्र.५११(२/११, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१४ 
(३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक:वशिअ- ११२०/ प्र.क्र.२७/११, 
दिनांक ११ मे, २०२० 


शासन निर्णय 


राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणे दरवर्षी सादर 
करावीत अशी तरतूद वरील (१) येथील आदेझान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 
कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक ३१ मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून त्यांची मत्ता व दायित्वाची 
विवरणे त्या वर्षीच्या ३१ मे पर्यंत विहित प्राधिकरणास सादर करावयाची आहेत. राज्य शासनाच्या 
वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील सर्व निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था , 
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती , सांविधिक संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, 
मंडळे यांनाही सदर तरतुदी वरील (२) येथील आदेशान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. 


२. राज्यामध्ये कोरोना (COVID १९) विषाणू संसर्गाने उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन, 
वरील आदेशांन्वये दर वर्षाची मत्ता व दायित्वाची नियतकालिक विवरणे सादर करण्यासाठी विहित 
केलेली दिनांक ३१ मे पर्यंतची कालमर्यादा आणि सेवेत प्रथम नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी प्रथम नियुक्तीच्या वेळेच्या स्थितीस अनुसरुन द्यावयाचे मत्ता व दायित्वाचे 
विवरण सादर करण्यासाठी विहित post कालमर्यादा या वर्षापुरती एक विशेष बाब म्हणून 
शिथिल करुन वरील (३) येथील आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत 
वाढविण्यात आळी आहे. सदर आदेशांची प्रत सोबत जोडली आहे. 


३. आता लॉकडाऊननंतर mission begin again अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन 
उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यात आले असले तरी अद्यापही त्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. ही 
बाब आणि एकंदर वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वरील (३) येथील आदेशान्वये दिनांक ३१ ऑगस्ट, 
२०२० पर्यंत वाढविलेली कालमर्यादा पुढे दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वशिअ- ११२०/प्र.क्र. 20/99 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२००९०९१२१४३१४८०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rahul Vijay Kulkarni 0101000000 Ge, Sic 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 
Date: 2020.09.09 12:51:16 +05'30' 


(राहुल कुलकर्णी) 
शासनाचे उप सचिव 
१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, 


५. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, 
६. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, 

८. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, 

९. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

११. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

१२. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 

१३. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

१४. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

१५. «प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१६.*सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई, 

१७. *सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय, मुंबई, 
१८. “सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१९. “aged, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
२०.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या आस्थापना शाखा- 

मंत्रालयीन विभागांनी वरील आदेशा त्यांच्या नियंत्रणाखाळील सर्व निमशासकीय संस्था, 

पंचायतराज संस्था, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, सांविधिक संस्था, सार्वजनिक 
उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यांच्या निदर्शनास आणावेत. 

२१.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / 

कार्यालय प्रमुख, 

२२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 
२३.विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

२४.सर्व विधीमंडळ सदस्य, 

२५.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२६.निवडनस्ती 

*पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे. 
'मुदतवाढदेण्यांबंधी.  titi—~—s ंबंधी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
झासन निर्णय, क्रमांक- वशिअ- ११२०/प्र.क्र.२७/११ 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ११ मे, २०२० 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक:वशिअ- १२१४/प्र.क्र.२६/११, 
दिनांक २ जून, २०१४ 
(२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:वशिअ- १२१४/प्र.क्र.५१ (२)/ ११, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१४ 


झासन निर्णय 


राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणे दरवर्षी सादर 
करावीत अशी तरतूद वरील (१) येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 
कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक ३१ मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून त्यांची मत्ता व दायित्चाची 
विवरणे त्या वर्षीच्या ३१ मे पर्यंत विहित प्राधिकरणास सादर करावयाची आहेत. राज्य शासनाच्या 
वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील सर्व निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था , 
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती , सांविधिक संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, 
मंडळे यांनाही सदर तरतुदी वरील (२) येथील आदेशान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. 


२. सध्या राज्यामध्ये कोरोना (COVID १९) विषाणू संसर्गाने पसरला आहे. या विषाणूचा 
आणखी प्रसार रोखण्यासाठी राज्यामध्ये लॉकडाऊनही घोषित करण्यात आले आहे. कोरोना 
विषाणूच्या संसर्गास प्रतिबंध करण्याच्या उपाययोजना करणे, नागरिकांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध 
करुन देणे, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळणे, नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तुंची 
उपलब्धता सुनिश्चित करणे अशा वेगवेगळ्या कामांमध्ये प्रशासनिक यंत्रणा व्यस्त आहे. या विषाणूचा 
प्रसार शासकीय कार्यालयांमध्ये होऊ नये आणि अधिकारी /कर्मचारी यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये 
यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीवरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 
वरील आदेशांन्वये विहित केलेल्या कालमर्यादेत मत्ता व दायित्वाची विवरणे सादर करणे sey 
होणार नाही. 


३. ही परिस्थिती विचारात घेऊन, वरील आदेशांन्वये दर वर्षाची मत्ता व दायित्वाची 
नियतकालिक विवरणे सादर करण्यासाठी विहित केलेली दिनांक ३१ मे पर्यंतची कालमर्यादा या 
वर्षापुरती एक विशेष बाब म्हणून शिथिल करण्यात येत आहे. राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी 
व वरील आदेश लागू असलेल्या अन्य सर्व संस्थांमधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी मार्च, २०२० च्या 
स्थितीस अनुसरून त्यांचे मत्ता व दायित्वाचे विवरण विहित प्राधिकरणांस दिनांक ३१ ऑगस्ट, 
२०२० पर्यंत सादर करावे असे या आदेझान्वये कळविण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः वशिअ- ११२०/प्र.क्र.२७/११ 
re यय 


तसेच, सेवेत प्रथम नियुक्‍त झालेले अधिकारी /कर्मचारी, त्यांचा सेवेचा पहिल्या दोन 
महिन्यांचा कालावधी हा राज्यातील लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर पूर्ण होत असल्यास त्यांच्या प्रथम 
नियुक्तीच्या वेळेच्या स्थितीस अनुसरून मत्ता व दायित्वाचे पहिले विवरण विहित कालावधीत सादर 
करु WHS नाहीत वा शकत नाहीत अशी प्रकरणे असल्यास, अज्ञा अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनाही 
त्यांच्या प्रथम नियुक्तीच्या वेळेच्या स्थितीस अनुसरून द्यावयाचे मत्ता व दायित्वाचे विवरण दिनांक 
३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत सादर करण्याची मुभा असेल. 


सदर Bea शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संकेतांक २०२००५१११४३४१४७३०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gupte Sanju = 


Kamlakar /. Sr 


"०... 


(संजू क. गुप्ते) 
अवर सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग 


3 
ap 


. राज्यपालांचे सचिव, 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 

. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

१०.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 
११.*प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१२.*सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई, 

१३. *सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय, मुंबई, 

१४. *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१५. *आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 


>“0 €८* GCM SL 0८ WwW A .-0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वशिअ- ११२०/प्र.क्र.२७/११ 
काली ६०७ ilies 
१६.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व निमशासकीय संस्था 
पंचायतराज संस्था, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, सांविधिक संस्था, 
सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यांच्या निदेर्शनास वरील sear आणावेत. 
१७.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 
१८. विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 
१९'सर्व विधीमंडळ सदस्य, 
२०.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
२१.निवडनस्ती 


*पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


